उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबई या 
विभागासाठी दोन नविन Sara डिजीटल कॉपीअर 
मशीन्स १ वर्षासाठी (मशिन स्थापीत केल्यापासून 
पुढील एक वर्षाच्या कालावधीकरीता) भाडे तत्वावर 
(देखभाल-दुरुस्तीसह सुटे भाग पुरवठा, पेपर्स, 
टोनरची शाई आणि खाजगी यंत्रचालकाच्या सेवेसह) 


पुरविण्यासाठी पुरवठादाराची नियुक्‍ती करण्याबाबत- 


मे.माऊली एंटरप्राइझेस (M/s Mauli Enterprises), 44s 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. झेमख-२०२०/प्र. क्र. २८/नोंदणी शाखा, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९.०१.२०२१ 


यस्तावना : 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबई या विभागासाठी दोन नविन ड्युप्लेक्स 
डिजीटल कॉपीअर wae १ वर्षासाठी (मशिन स्थापीत केल्या पासून पुढील एक वर्षाच्या 
कालावधीकरीता) भाडे तत्वावर (देखभाल-दुरुस्तीसह सुटे भाग पुरवठा, पेपर्स, टोनरची शाई आणि 
खाजगी यंत्रचालकाच्या सेवेसह) पुरविण्यासाठी पुरवठादाराची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावरुन 
प्रथमत: दिनांक १६.१२.२०२० च्या निविदा सूचना (Tender Notic) अन्वये मोहोरबंद दरपत्रके 
मागविण्यात आली होती. तथापि, त्यामध्ये केवळ एकाच निविदाधारकांची निविदा तांत्रिक तपासणीमध्ये 
पात्र ठरल्याने, शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारित 
नियमपुस्तिका उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शा. नि. पत्र भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥, (उद्योग- 
४), दि.०१.१२.२०१६ मधील प्र.क्र.४.४.३.१ (क) येथील, “एकही नाही किंवा एकच निविदा तांत्रिकदृष्ट्या 
पात्र ठरल्यास पुनर्निविदा काढण्यात यावी,' या तरतुदीनुसार संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करुन दिनांक 
30.92.2020 च्या पुनर्निविदा सूचना (Re-tendering ।॥९०॥० अन्वये पुनःश्च मोहोरबंद दरपत्रके 
मागविण्यात आली. 

त्या अनुषंगाने विभागाकडे प्राप्त झालेली एकूण ६ दरपत्रके/निविदा दि.०८.०१.२०२१ व 
दि.१३.०१.२०२१ रोजी विभागीय खरेदी समितीच्या झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आळी. सदर 
बैठकीत तांत्रिक तपासणीत पात्र ठरलेल्या निविदाधारकांपैकी न्युनतम निविदा सादर केलेल्या 
निविदाधारकाची, या विभागाकरीता दोन नविन ड्युप्लेक्स डिजीटळ कॉपीअर मशीन्स १ वर्षासाठी भाडे 
तत्वावर (देखभाल-दुरुस्तीसह सुटे भाग पुरवठा, पेपर्स, टोनरची शाई आणि खाजगी यंत्रचालकाच्या 
सेवेसह) पुरविण्यासाठी नियुक्‍ती करण्याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय; 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या विभागीय खरेदी समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार पात्र 
निविदाधारकांपैकी मे.माऊली एंटरप्राइझेस (M/s Mauli Enterprises), २१०४, बि.नं.४/बी, विक्रोळी 


शासन निर्णय क्रमांकः झेमख-२०२०/प्र. क्र. २८/नोंदणी शाखा 


लिंक रोड, तुंगवा, पवई, मुंबई-७८ यांचे दर न्यूनतम आहेत. यास्तव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (खुद्द), 
मंत्रालय, मुंबई या विभागात दोन नविन ड्युप्लेक्स डिजीटल कॉपीअर मशीन्स्‌ दिनांक 29.09.2029 ते 
दिनांक २०.०१.२०२२ या एक वर्षाच्या (किंवा त्या प्रत्यक्षात स्थापीत केल्याच्या दिनांकापासून पुढील एक 
वर्षी कालावधीकरीता (देखभाल-दुरुस्तीसह सुटे भाग पुरवठा, पेपर्स, टोनरची शाई आणि खाजगी 
यंत्रचाळकाच्या सेवेसह) भाडे तत्वावर पुरविण्यासाठी मे. माऊली एंटरप्राइझेस (M/s Maul 
Enterprises), २१०४, बि.नं.४/बी, विक्रोळी लिंक रोड, तुंगवा, पवई, मुंबई- ४०० ०७८ यांची निविदा 
खाली नमूद केलेल्या अटी व शतींवर विभागाने स्वीकृत केली आहे. 


षु > 


. निविदेमध्ये Galt कंपनीच्या Canon IR242Y4/2430/2434/2ywy, (2098/20)/Kyocera 


(New brand) या ब्रँडच्या सर्व सुविधायुक्त नवीन कॉपीअर मशीन्स्‌ भाडेतत्त्वावर 
यंत्रचालकाच्या सेवेसह आणि कागदासह (With Paper) सेवा पुरविण्यासाठी नमूद केलेले 
कॉपीअर प्रतिपृष्ठ रु.०.३५/- (पस्तीस पैसे फक्त) (त्यामध्ये टोनर, BA, स्पेअर पार्ट आणि 
परिरक्षण इ. समाविष्ट) इतके दर विभागाने स्वीकृत केळे आहेत. सदर मशीन्स्‌ वर ए-३ व 
UY साईज पेपरच्या छायांकीत प्रती (तसेच पाठपोट छायांकीत प्रती) सरासरी स्पीड Co पेक्षा 
जास्त प्रती मिनिट या स्पीडने सहज प्राप्त होतील अशा (हेवी ड्युटी) प्रकारातील मशीन्स 
असणे आवश्‍यक आहे. भाडेकराराच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची दरवाढ झाली तरी 
वरीलप्रमाणे स्वीकृत करण्यात आलेल्या व दरकरारामध्ये नमूद केलेल्या दरामध्ये कोणतीही 
वाढ केली जाणर नाही. 


. त्यानुसार, पुरवठादाराने या विभागाच्या कार्यालयीन वापरासाठी वरीलप्रमाणे दोन नवीन 


कॉपीअर मशीन्स सदर sears पुढील पाच कार्यालयीन दिवसांत या विभागास 
उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक आहे. 


. कॉपीअर मशीन्स्‌ या विभागास उपलब्ध करुन दिल्याच्या दिनांकापासून पुढील १ वर्ष 


कालावधीसाठी त्या विभागाच्या ताब्यात राहतील. 

सदर मशीनचा मॉडेल व सिरीयल नंबर तपशीलासह, प्रत्येक मशीनच्या पर्यवेक्षीय 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या अभिप्रायाने प्रत्येक महिन्याची देयके नोंदणी शाखा, उच्च व 
तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार इमारत, ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ येथे सादर करावीत. 

मशीन्स वर काढण्यात येणाऱ्या छायांकीत प्रती सुस्पष्ट असणे आवश्‍यक आहे. तसे नसल्यास 
अशा प्रती एकूण प्रतींच्या संख्येमधून वजा करण्यात येतील. तसेच, एकूण छायांकीत प्रतींच्या 
२ % प्रमाणे खराब प्रतींची (Wastage copies) संख्या वजा करुन देयक सादर करणे 
बंधनकारक राहील. 


- पुरवठादाराकडून दरमहा सादर करण्यात येणाऱ्या देयकाच्या रकमेतून शासकीय 


नियमानुसार आवश्‍यक असलेल्या वजाती कापून उर्वरित रक्‍कम अदा केली जाईल. 
कोणत्याही कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी मशीन ऑपरेटर गैरहजर राहीला अथवा 
मशीनमधील तांत्रिक बिघाडांमुळे अथवा अन्य कोणत्याही कारणांमुळे या कराराद्वारे मान्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः झेमख-२०२०/प्र. क्र. २८/नोंदणी शाखा 


केलेली सेवा देण्यास असमर्थ ठरला तर प्रत्येक पूर्ण दिवसासाठी रु. ५००/- याप्रमाणे दंड 
आकारण्यात येईल. 

८. दररोज काढण्यात येणाऱ्या प्रतींचा हिशोब ठेवण्यासाठी एक स्वतंत्र नोंदवही (Separate 
Register) ठेवणे व त्यावर नोंदणी शाखेतील कर्मचाऱ्यांसमोर रिडींग घेणे बंधनकारक 
राहील. तसेच, याबाबत नोंदणी शाखेतील अधिकारी/कर्मचारी अथवा उप सचिव (नोंदणी 
शाखा) यांचे स्वीय सहायक यांची स्वाक्षरी घेणे बंधनकारक आहे. मशीनच्या परिरक्षण/ 
दुरुस्तीचा अहवाल (Service Report) नोंदणी शाखेकडे जमा करणे आवऱ्यक राहील. 

९. या विभागाने दि.३०.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या निविदा सूचनेतील सर्व अटी व शतींचे 
पालन करणे पुरवठादारावर बंधनकारक राहील. निविदा सूचनेमधील सर्व अटी व शार्तीचे 
समाधानकारक अनुपालन न झाल्यास पुरवठादारासोबत करण्यात येणारा करार कोणत्याही 
टप्प्यावर एकतर्फी संपुष्टात आणण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 

१०. पुरवठादाराकडून सादर करण्यात येणारे देयक शासनाच्या अर्थसंकल्पिय धोरणानुसार 
वेळोवेळी विभागास उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून अदा केले जाईल. तसेच, निधीअभावी देयके 
अदा करण्यास विलंब झाल्यास त्यावर HUE! प्रकारचे विलंब शूल्क लावता येणार नाही. 
तसेच, या विलंबाबाबत कोणत्याही कायदेशीर लवादाकडे/प्राधीकरणाकडे दाद मागता 
येणार नाही. 

११. पुरवठादाराने पूर्वोक्त सर्व अटी मान्य करुन करारास मंजूरी मिळाल्यापासून १५ दिवसांत या 
विभागाबरोबर रु.१००/- च्या स्टॅप पेपरवर तसा लेखी करारनामा करणे बंधनकारक राहील. 

2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०११९१४५६५९८७०८ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
DATTATRAYA 
RAMBHAU KAHAR ० 
(द. रा. कहार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


०६1१५४१ RAMBHAU KAHAR 
ernment Of Maharashtra, ou=HIGHER & TECHNICAL 
ashtra, 


Wa: 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, 
५. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 
६. विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई, 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः झेमख-२०२०/प्र. क्र. २८/नोंदणी शाखा 


९. वित्त विभाग (वि.सु.), विनियम कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 

१०. मे. माऊली एंटरप्राइझेस (M/s. Mauli Enterprises), २१०४, बि.नं.४/बी, विक्रोळी लिक रोड, 
तुंगवा, पवई, मुंबई -४०० ०७८, 

११. उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 

१२. कक्ष अधिकारी (रोख शाखा)/(आस्था-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 

१३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


